कै.नारायण मेघाजी लोखंडे महाराष्ट्र श्रम 
विज्ञान संस्था, मुंबई आणि प्रादेशिक कामगार 
संस्था, नागपूर या आस्थापनांना सुधारित 
वेतनसंरचना लागू करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र. एमएलआय-०३१९/प्र.क्र.१९/काम-६ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : २२ मार्च, २०२२ 


संदर्भ: १) उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय समक्रमांक,दि.१७/०८/२०२१. 
२) संचालक, कै.नारायण मेघाजी लोखंडे महाराष्ट्र श्रम विज्ञान संस्था यांचे पत्र क्र. 
मश्रविस/९९९, दि.०४/१०/२०२१. 
शासन शुध्दीपत्रक :- 

उपरोक्त संदर्भाधीन क्रमांक १ च्या शासन निर्णयान्वये कै.नारायण मेघाजी लोखंडे महाराष्ट्र श्रम 
विज्ञान संस्था, मुंबई आणि प्रादेशिक कामगार संस्था नागपूर येथील ७ अध्यापकीय पदांना उच्च व तंत्र 
शिक्षण विभागाच्या धर्तीवर ७ व्या वेतन आयोगाची सुधारीत वेतन संरचना लागू करण्यात आली आहे. 
आता ऑनलाईन वेतन प्रणाळीवर वेतन निश्चिती करण्यासाठी सदरहू शासन निर्णयासोबतच्या 
सहपत्रासोबत Pay Matrix तक्त्याचा समावेश होण्याबाबत तसेच उपसंचालक, प्रादेशिक कामगार 
संस्था, नागपूर या पदाची यापूर्वी ६ व्या वेतन आयोगानुसार नमूद केलेली विद्यमान वेतनश्रेणी Pay Band 
रु.१५६००-३९१०० AGP रु.८०००/- च्या ऐवजी Pay Band रु.३७४००-६७००० AGP ९,०००/- अशी 
सुधारणा करण्याबाबत लेखा व कोषागार संचालनालयाने सूचीत केल्याचे संदर्भाधीन क्र.२ च्या पत्रान्वये 
संचाळक, कै.नारायण मेघाजी लोखंडे महाराष्ट्र श्रम विज्ञान संस्था, मुंबई यांनी कळविले आहे. त्यास 
अनुसरुन संदर्भ क्र.१ येथील दि.१७/०८/२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयासोबतच्या सहपत्रातील अ.क्र.४ 
येथील उपसंचालक, प्रादेशिक कामगार संस्था, नागपूर (सहयोगी प्राध्यापक समकक्ष) या पदाची ६ व्या 
वेतन आयोगानुसार नमूद केलेली विद्यमान वेतनश्रेणी Pay Band रु.१५६००-३९१०० AGP रु.८०००/- 
च्या ऐवजी Pay Band रु.३७४००-६७००० AGP रु.९,०००/- अशी वाचण्यात यावी. तसेच कै.नारायण 
मेघाजी लोखंडे महाराष्ट्र श्रम विज्ञान संस्था, मुंबई आणि प्रादेशिक कामगार संस्था नागपूर येथील 
अध्यापकीय पदांचा ७ व्या वेतन आयोगानुसार वेतनस्तर दर्शविणारा तक्‍ता या शुध्दीपत्रकासोबत 
जोडण्यात येत आहे. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः एमएलळआय-०३१९/प्र.क्र.१९/काम-६ 


२. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२२०३२२११४९१०२२१० असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 
डिजिटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SHASHANK MADHAV SATHE 
S H AS H A N K M A D H AV DN: GN = SHASHANK MADHAV SATHE, G = IN, S = 
wINDUSTHIES ENERGY AND LASOUR DEPARTMENT. 
SATHE Date: 2022.03.22 11:51:17 +05'30" 
(शा.मा.साठे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


Wd - 


Ee) 


) मा.मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय, मुंबई-४०० 032. 

) मा.मंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई ४०० ०३२. 

) मा.राज्यमंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई ४०० ०३२. 

) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय ,मुंबई. 

) प्रधान सचिव (कामगार) यांचे स्वीय सहायक, उ.ऊ.व कामगार विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 
) 

) 

) 

) 


AD 


AN 


०८ 


o~ 


4 


£58) 


संचालक, कै. नारायण मेघाजी लोखंडे महाराष्ट्र श्रम विज्ञान संस्था, मुंबई, 
उपसंचालक, प्रादेशिक कामगार संस्था, नागपूर, 

महालेखापाल, महाराष्ट्र- 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा), मुंबई/नागपूर, 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 


&. 


aon 


qo) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

११)जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर, 

१२) वित्त विभाग (कार्यासन सेवा-९), मंत्रालय, मुंबई-३२., 
) 
) 


१३) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग (युएनआय-१), मंत्रालय, मुंबई-३२., 
१४) निवडनस्ती ( कामगार-६). 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः एमएळआय-०३१९/प्र.क्र.१९/काम-६ 


शासन शुध्दीपत्रक क्र.एमएलआय-०३१९/प्र.क्र.१९/काम-६, दि. २२/०३/२०२२ सोबतचा 


वेतन स्तर दर्शविणारा तक्ता 
Appendix | 
Pay Matrix 
Pay Band (Rs.) 15,600-39,100 37,400-67,000 67,000-79,000 
Grade Pay (Rs.) 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 a ae 
Index of 2.67 2.67 2.67 2.67 2.72 2.72 
Rationalization 
Entry Pay (Rs.) 21,600 25,790 29,900 49,200 53,000 67,000 
Academic Level 10 11 12 13A 14 15 
Rationalized 57,700 68,900 79,800 1,31,400 1,44,200 1,82,200 
Entry Pay (Rs.) 
1 
2 59,400 71,000 82,200 1,35,300 1,48,500 1,87,700 
3 61,200 73,100 84,700 1,39,400 1,53,000 1,93,300 
4 63,000 75,300 87,200 1,43,600 1,57,600 1,99,100 
5 64,900 77,600 89,800 1,47,900 1,62,300 2,05,100 
[1 aa 66,800 79,900 92,500 1,52,300 1,67,200 2,11,300 
7 68,800 82,300 95,300 1,56,900 1,72,200 2,17,600 
विका आ 70,900 84,800 98,200 1,61,600 1,77,400 2,24, 100 
a 9" || 73,000 87,300 1,01,100 1,66,400 1,82,700 
10 75,200 89,900 1,04,100 1,71,400 1,88,200 
11 77,500 92,600 1,07,200 1,76,500 1,93,800 
12 79,800 95,400 1,10,400 1,81,800 1,99,600 
13 82,200 98,300 1,13,700 1,87,300 2,05,600 
14 84,700 1,01,200 1,17,100 1,92,900 2,11,800 
15 87,200 1,04,200 1,20,600 1,98,700 2,18,200 
16 89,800 1,07,300 1,24,200 2,04,700 
17 92,500 1,10,500 1,27,900 2,10,800 
18 95,300 1,13,800 1,31,700 2,17,100 
19 98,200 1,17,200 1,35,700 
20 1,01,100 1,20,700 1,39,800 
21 1,04,100 1,24,300 1,44,000 
22 1,07,200 1,28,000 1,48,300 
23 1,10,400 1,31,800 1,52,700 
24 1,13,700 1,35,800 1,57,300 
25 1,17,100 1,39,900 1,62,000 
26 1,20,600 1,44,100 1,66,900 
27 1,24,200 1,48,400 1,71,900 
28 1,27,900 1,52,900 1,77,100 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः एमएळलआय-०३१९/प्र.क्र.१९/काम-६ 


29 1,31,700 1,57,500 1,82,400 
30 1,35,700 1,62,200 1,87,900 
31 1,39,800 1,67,100 1,93,500 
32 1,44,000 1,72,100 1,99,300 
33 1,48,300 1,77,300 2,05,300 
34 1,52,700 1,82,600 2,11,500 
35 1,57,300 1,88,100 

36 1,62,000 1,93,700 

37 1,66,900 1,99,500 

38 1,71,900 2,05,500 

39 1,77,100 

40 1,82,400 


Digitally signed by SHASHANK MADHAV SATHE 

DN: CN = SHASHANK MADHAV SATHE, C = IN, S = 
S H A S H A N K Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 

MAHARASHTRA, OU = INDUSTRIES ENERGY AND 
M A D H AV S AT H E LABOUR DEPARTMENT 


Date: 2022.03.22 11:51:34 +05'30' 


(श.मा.साठे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


